अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने 
'पदस्थापनेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र.१२०/ई-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जुले, २०२३ 


ay: १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९ /कार्या.१२, दि. 
१४.०७.२०२१. 


शासन आदेड़ा :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील अधिसूचनेमधील नियम क्र.२ (२) (ग) नुसार अतिरिक्‍त 
जिल्हाधिकारी व अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) या संवर्गास विभागीय संवर्ग वाटप नियम, २०२१ हे लागू 
होणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. 


२. सबब, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (एक) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदींनुसार, अपर 
जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची विनंतीनुसार त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ 
क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 
सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 


(9) (2) (3) (४) 

i . | a. विवेक बन्सी गायकवाड | अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र उपायुक्त (महसूल), विभागीय 
पडताळणी समिती, पालघर | आयुक्त, कोकण येथे श्री. मकरंद 
देशमुख यांच्या भाप्रसे संवर्गातील 
पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या पदावर 


२. उपरोक्त नमूद अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) यांना दि. २७ जुले, 2023 (म.नं.) पासून स्तंभ क्रमांक ३ 
मधील नमूद सध्याच्या पदस्थापनेच्या पदावरून या आदेशानुसार एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदरील 
आदेश तात्काळ अंमलात येत असून संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. 


३. सदर आदेशा हेच Haas sear असून संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/जिल्हाधिकारी तसेच, संबंधित 
कार्यालय प्रमुख यांनी नव्याने स्वतंत्र आदेश काढण्याची आवश्‍यकता नाही. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१२०/ई-१ 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहीत केलेल्या तरतूदींनुसार, पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी पदग्रहणाकरीता संबंधित अधिकारी यांना रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्या धरून सात दिवसांचा 
कालावधी तयारीसाठी दिला जातो व त्याशिवाय, प्रत्यक्ष कालावधीची गणना पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल :- 


(ए) त्याच जिल्ह्यामध्ये किंवा लगतच्या जिल्ह्यामध्ये (म्हणजेच, कोणत्यातरी ठिकाणी सामायिक हद्द असणारा 
जिल्हा) एखाद्या ठिकाणी बदली झाली असता प्रवासासाठी एक दिवस; 


(बी) वरील खंड (ए) मध्ये उल्लेखिलेल्या ठिकाणाव्यतिरिक्‍त अन्य ठिकाणी बदली झाली असता प्रवासासाठी 
दोन दिवस एवढा पदग्रहण अवधी संबंधित अधिकाऱ्यास अनुज्ञेय राहील. 


परंतु, प्रस्तुत आदेशातील अधिकारी यांची त्यांच्या विनंतीनुसार बदली करण्यात आलेली असल्याने त्यांना 
पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही. 


ष्‌. संबंधित अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) यांना कळविण्यात येते की, वरील बदलीच्या पदावर रूजू 
होण्याकरीता संबंधित अधिकारी यांनी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.५.९.२०१८ अन्वये विहीत 
केलेल्या नमूद तरतुदींनुसार, त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य सक्षम अधिकाऱ्याकडे सोपवावा. तसेच, 
त्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी रुजू झाल्याबाबतचा अहवाळ  681.18091॥8(0118॥9189॥119.000.1 तसेच, 
viiay.yvadav82@nic.in या ई-मेलवर शासनास त्वरीत कळवावे. 


६. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते की, बदलीने पदस्थापना करण्यात 
आलेल्या वरील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी 
दि. २७ जुले, 2023 A) रोजी कार्यमुक्त करण्यात आलेले असल्याने सर्व संबंधित अधिकारी यांचे 
दि. २७ जुले, २०२३ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या पदावर काढण्यात यावे. दि. २८ जुले, 2023 नंतर 
संबंधित अधिकाऱ्याचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या पदावर अदा केल्यास संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना याबाबत aie: जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार योग्य ती 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


9. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पालघर यांना सूचित करण्यात येते की, पदस्थापना करण्यात आलेल्या 
वरील तक्त्यात नमूद अधिकारी यांचे दि. २८ जुले, २०२३ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या पदावर अदा करावयाचे 
आहे. सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


८. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहीत केलेल्या उक्त 
तरतूदींनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, 
त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण २०१६/  प्र.क्र.१८६/ १६/ कार्यासन १४, 
दि. २३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


९. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीत, बदली झालेल्या 
अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, 
त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


१०. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. तसेच, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१२०/ई-१ 


पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज 
पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 

११. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामूळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


१२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०७२७२०४९३४८८१९ असा आहे. हे शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VAY RAMDAS YADAV 
V | J A Y DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 

2.5.4.20=ae4129cf04c57690cc0afe9 1 f5a7ee83c 


834bf8ec908 1fb5049d 136688772be0, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=8BA 1246ACA7B45D7883D90B37 


08953920A07AF440E2B9BF6B4A2506BDB37444 
YA D ) AV 2, cn=VUAY RAMDAS YADAV 
Date: 2023.07.27 20:51:21 +05'30' 


(विजय रा. यादव) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा. अपर मुख्य सचिव (महसुल), महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. सर्व विभागीय आयुक्त, 
८. सर्व जिल्हाधिकारी 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१-मुंबई/२-नागपूर 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. अधिदान लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी 
१२. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
१३. संबंधित अपर जिल्हाधिकारी 
१४. सह सचिव (ई-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१५. महसूल व वन विभाग कार्यासन ई-४ ई-४-अ, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१६. निवडनस्ती-कार्यासन ई-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


xk kk 


०८ 40 A -0 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


